राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी 
तत्वावर भरण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या 
मानधनाकरिता रु. ६,९३,००,०००/- इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन-१२२३/प्र.क्र.५२/टीएनटी-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेबर, २०२३ 


संदर्भ :- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: -२८२३//प्र.क्र.१०५/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ६.११.२०२३ 

२) आयुक्त, शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-क/प्राथ१०६/कं.शि.मानधन/२०२३/५३७९, 
दिनांक ०१.०९.२०२३ 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.रत्नागिरी यांचे अ.शा.पत्र क्र.रजिप/शिक्षण/ 
अ-६/७०२०/२०२३, दि.०५/०९/२०२२३ 


प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरती मधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत 
विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक कंत्राटी 
तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत शासनाकडून दिनांक ०७.०७.२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बाब कंत्राटीसेवा याखाली लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे 
विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


२. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात 
आलेल्या शिक्षकांचे मानधनाकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र. ३ 
येथील पत्रान्वये ७०० शिक्षकांना रु. ९०००/- प्रतिमाह याप्रमाणे ११ महिन्यांकरिता एकूण मानधन 
रक्‍कम रु. ६,९३,००,०००/- एवढया निधीची आवश्‍यकता असल्याचे व जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी 
अतिशय कमी असल्याचे कळविले आहे. सदर निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करण्यात आला असून 
रु. ६,९३,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध तरतूदीमधून राज्यातील 
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात आलेल्या शिक्षकांचे 
मानधनाकरिता रु. ६,९३,००,०००/- (रुपये सहा कोटी त्र्याण्णव लाख फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वेतन-१२२३/प्र.क्र.५२/टीएनटी-३ 


2. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, 2202-(09)(09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ यांच कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना संप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२०२०१७३) १० कंत्राटी सेवा ” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुकत, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९३६/२०२३/व्यय-५, दिनांक 
२३.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१८०९०३३८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e891811 
8634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Mah 


MA H AJ A N व्य णि याय 
7B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2023.11.06 18:18:46 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक/प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग 
४. शिक्षणाधिकारी, जि.प., नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
६. मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी, जि.प., नागपूर 


प्रत- माहितीसाठी 
१. वित्त विभाग /(व्यय 4), मंत्रालय, मुंबई 
२. अवर सचिव (एस एम ४/अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३. निवड नस्ती (टीएनटी-६)(प्र.क्र. १०५/२०२३). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


